महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४१२/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०३ जानेवारी २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळीलळ वरळी पोलीस कॅम्प, सर 
पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील ७२०-पोलीस सेवा निवासस्थाने 
यांमधील इमारत क्र.५, ७, ९, ११, १२, १७ व १८ येथे विद्युतविषयक दुरूस्तीची 
विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष- 
८(१२)/शा.२३८/२०१८, दिनांक २६.०९.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी वरळी पोळीस कॅम्प, सर पोचखानवाला मार्ग, 
वरळी, मुंबई, येथील ७२०-पोलीस सेवा निवासस्थाने यांमधील इमारत क्र.५, ७, ९, ११, १२, 
१७ व १८ येथे विद्युतविषयक दुरूस्तीचे पुढील काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे:- 


कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (2) 


“Providing replacement of old deteriorated Switchgear and| रु.३,४७,९९८/- 
temporary shifting of the BEST meters of the Room for the civil 
plastering work at Building No. 5, 7, 9, 11, 12, 17, 18 in 720 
Police Quarters, Worli Police Camp, Worli, Mumbai.” 


२. उक्त कामासाठी उपअभियंता, वरळी विद्युत (सा.बां) उप विभाग, यांनी सन २०१७- 
१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.३,४७,९९८/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले 
असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत (सा.बां) विभाग, मुंबई, यांनी साक्षांकित केले 
आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत 
आणि त्याप्रमाणे, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४१२/पोल-७. 


४. त्या अनुसार, वरळी पोलीस कॅम्प, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील 
७२०-पोलीस सेवा निवासस्थाने यांमधील इमारत क्र.५, ७, ९, ११, १२, १७ व १८ येथे 
विद्युतविषयक दुरूस्तीचे, परिच्छेद १ मधील तक्त्यातील स्तंभ (१) मधील, काम करण्यासाठी 
रु.३,४७,९९८/- (CUS तीन लक्ष सतेचाळीस हजार TH AGMA रुपये फक्त इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 
२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 
आव्यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ H.492/9¢/S41.-2, 
दिनांक १७.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०८११३९२६९०२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 80१5६ 
rashtre 


DN: ¢ a, 
25.4. 1185 5fc787a96e36f1 1 fc87a9f66cfd9bad 
0118. 1885627, postalCode=400032, street=2ND 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 
serialNumber=8538cd1e408948f7d025537d5{6589bd8958 


d1b95322e66d2ccSedf89ad0d79e, ou=HOME DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL 
BOR 


‘SE 
Date: 2019.01.08 11:49:06 +05'30" 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 
१) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत (सा.बां) विभाग, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाय 
Parl, FATS, यांनी फुधारलेल्या “Abstract” व्याप्रतीसहा. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


